पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्त (Fara या संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५७/पोल-१(अ) 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :- २६ जुले, २०१९ 
शासन sea :- 

महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कळम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार पोलीस उप 

अधीक्षक/सहायक पोळीस आयुकत (ara या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 

षि श्री. नजीर शेख उप विभागीय पोळीस अधिकारी | पोलीस उप अधीक्षक, महामार्ग 
शिरपूर उपविभाग, जि. धुळे सुरक्षा पथक, नाशिक 
(बदली आदेझाधीन) 

२ श्री. एम. जी. इनामदार | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), | सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई 
नागपूर रेल्वे शहर 

३ श्री. नीरज बाजीराव | पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

राजगुरू शाखा, यवतमाळ कणकवली उपविभाग, 

(बदली आदेझाधीन) जि. सिंधुदुर्ग 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे 
आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिंता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवरऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा 
अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२६१५३४४५२३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KAILAS ARJUN 
GAIKWAD = 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५७/पोळल-१(अ) 


२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. पोलीस अधीक्षक, धुळे/सिंधुदुर्ग 

९. पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, नाशिक 

१०. पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, नागपूर 

११. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/यवतमाळ/सिंधुदुर्ग. 
१४. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

१५. निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


